महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आंदोलनातील 
हुतात्म्यांच्या वारसांना वाढीव निवृत्तीवेतन मंजूर 


करण्याबाबत... 
वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ मधील नोव्हेंबर, २०२२ ते 
मार्च, २०२३ या ५ महिन्यांच्या वाढीव अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 


संदर्भ - 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८१४/प्र.क्र.९६/२०१४/३६, दि.२१.०४.२०१५. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-२०२२/प्र.क्र.५२/२०२२/२५, दि.०६.०४.२०२२. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीयुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६, दि.२२.०४.२०२२. 


) 
) 
) 
) 
) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीयुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६, दि.१८.०५.२०२२. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC NV 


Cc 
a 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीयुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६, दि.१४.०७.२०२२. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीयुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६, दि.०२.११.२०२२. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीयुडी-१८१४/प्र.क्र.९६/२०१४/३६, दि.३१.०१.२०२३. 
शासन ज्ञापन, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. आरईएस-२०२२/प्र.क्र.१९३/२०२२/२५, दि.२९.०३.२०२३ 


(२ S&S ८४ 


vo 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील १४ हुतात्म्यांच्या लाभार्थ्यांना प्रत्येकी रु.१०,०००/- दरमहा 
निवृत्तीवेतन, वार्षिक रु.५००/- प्रवासखर्च व रु.५,०००/- इतर अनुषंगिक लाभ अदा करण्यासाठी "मागणी 
क्र.ए-५, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम - १०२ - 
सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन-(००) (०३) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांचे 
वारसांना निवृत्तीवेतन (२२३५ २४९३)" या लेखाशीर्षाअंतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण 
रु.१७,५७,०००/- एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी माहे एप्रिल, 2022 या 
एका महिन्याचा खर्च भागविण्याकरीता उपलब्ध झालेल्या अनुदानातून रु.१,४७,०००/-, माहे मे व जून, २०२२ 
या २ महिन्यांच्या निवृत्ती वेतनासाठी रु.२,८०,०००/- व माहे जुलै ते सप्टेंबर, २०२२ या 3 महिन्यांच्या 
निवृत्तीवेतनासाठी रु.३,५९,५००/- तसेच आक्टोबर ते मार्च,२०२३ या ६ महिन्यांच्या निवृत्तीवेतनासाठी 
रु.७,८०,५००/- इतके अनुदान संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना वरील अनुक्रमे संदर्भ क्र.४ ते ७ येथील शासन 
निर्णयांन्वये वितरित करण्यात आलेले आहे. 


२. शासनाने संदर्भाधीन अ.क्र.८ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील १३ 
हुतात्म्यांच्या वारसांना १ नोव्हेंबर २०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांना रु.१०,०००/- ऐवजी रुपये २०,०००/- 
मासिक निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या वाढीव निवृत्तीवेतनासाठी 
आव्यक असलेला रुपये ५,२४,५००/- अधिकचा निधी वित्त विभागाने पुनर्वियोजनेद्वारे मागणी क्र. ए-५ 
अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील प्रधानशीर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, २००, इतर 
कार्यक्रम (००)(००)(१०) संरक्षण दलामधील सैन्यभरती प्रवेशा प्रक्रियेवरील खर्च (अनिवार्य) (२२३५ ३०९७) या 
उपशिर्षाखालील उद्दिष्टामधून उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता दिली आहे. वित्त विभागाच्या या मान्यतेच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६ 


अनुषंगाने निधी पुनर्वियोजनेचे ज्ञापन संदर्भाधीन अ.क्र. ९ येथे नमूद केल्यानुसार निर्गमित केले आहेत. या 
ज्ञापनानुसार उपलब्ध झालेला निधी खालील तक्त्यातील नमूद जिल्हाधिकारी कार्यालयांना रकाना क्रमांक ५ 
नुसार एकूण रुपये ६,४९,५००/- अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. धव सन २०२२-२३ । माहे एप्रिल, २०२२ | (दरमहा रु.१०,०००/- | (एप्रिल, २०२२ ते ऑक्टोबर, 

क्र. कार्यालयाचे नाव | एकूण मंजूर | ते मार्च,२०२३ साठी | प्रत्येकी) नोव्हेंबर, २०२२ दरमहा रु.१०,०००/- 

(लाभार्थ्यांची । अर्थसंकल्पीय | निवृत्तीवेतन व | २०२२ते मार्च,२०२३ नुसार व नोव्हेंबर २०२२ ते 

संख्या) अनुदान । प्रवास भत्ता करीता वाढीव निवृत्ती मार्च, २०२३ साठी (दरमहा 

वितरीत केलेले वेतनासाठी रु.२०,०००/- निवृत्तीवेतन व 

एकूण अनुदान वितरीत केलेले अनुदान । प्रवासभत्ता वितरीत अनुदान 

(रुपये) (रुपये) (रुपये) (रुपये) 
Ea २ 3 v ष्‌ & 
१ | मुंबई शहर (२) | ३७६,,५०० ३,६१,५०० १,५०,००० ५,११,५०० 
२ | कोल्हापूर (८) | ११२९,५००, ९,६४,५०० ३,९९,५०० १३,६४,००० 
३ पुणे (१) | १९२५,५००, १,२०,५०० ५०,००० १,७०,५०० 
४ | रत्नागिरी (१ । १९२५,५००, %.20,400 ५०,००० १,७०,५०० 
'एकूण अनुदान | १७,५७,०००| १५,६७,००० ६,४९,५०० २२,१९६,५०० 
३. सदर लेखानुदान पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे:- 


१) नोव्हेंबर,२०२२ ते मार्च, २०२३ या ०५ महिन्यांचा वाढीव निवृत्ती वेतनावरील खर्च संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या तरतुदीइतक्या मर्यादेत ठेवावा. 

२) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उक्त बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून महालेखापाल 
कार्यालयामधील खर्चाच्या नोंदीशी ताळमेळ घालून त्याचे विवरणपत्र सामान्य प्रशासन विभाग/ 
कार्यासन-२५ व वित्त विभाग यांच्याकडे विहित मुदतीत पाठवावे व त्याची प्रत या 
कार्यासनासदेखील पाठवावी. तसेच कुठल्याही परिस्थितीत “22342893” या 
लेखाशीर्षाखालीच या रकमा खर्ची पडत असल्याची व त्याबाबत खर्चमेळाद्वारे खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

४. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.५२/२०२२/२५, 
दि.०६.०४.२०२२ व वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ मधील 
सूचना विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३३११२२५१७७७०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ॥१/॥९)२१॥ 


BHIKAJI MORYE = 
(अ. भि.मोरये) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आव्यक कार्यवाहीसाठी रवाना :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )/ महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६ 


२. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा), मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (व्यय)/ लेखा व कोषागरे, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई sex जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई-२३. 

५. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

६. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, 
त्यांना आवश्‍यक असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

१०. सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


